मा.मुख्यमंत्री सचिवालयात “वॉर रुम” ची 
निर्मिती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : मुमंस-१०२२/प्र.क्र.२३५/२१ (आस्था), 
मंत्रालय, मुख्य इमारत, २ रा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०६ सप्टेंबर, २०२२. 


प्रस्तावना :- 

राज्यात अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्प व इतर महत्वाकांक्षी नवीन प्रकल्प हाती घेण्यात येत आहेत. या 
सर्व प्रकल्पांच्या योजनाबद्ध व वेगवान अंमलबजावणीसाठी मा.मुख्यमंत्री सचिवालयांतर्गत “वॉर रुम” चे 
पुनरुज्जीवन करुन त्याची संरचाना, कार्यकक्षा, इ. निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
त्यानुसार शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 

शासनाच्या विविध पायाभूत सुविधा, प्रकल्पांच्या योजनाबद्ध व वेगवान अंमलबजावणीसाठी 
मा.मुख्यमंत्री सचिवालयात “वॉर रुम” ची निर्मिती करण्यात येत आहे. सदर “वॉर रुम” ची संरचना 
खालीलप्रमाणे असेल :- 


१. मा.मुख्यमंत्री - अध्यक्ष 
२. मा.उपमख्यमंत्री 4 सह अध्यक्ष 
३. मुख्यसचिव चं सदस्य 
४. अपर मुख्य सचिव (वित्त) as सदस्य 
५. अपर मुख्य सचिव (महसूल) : सदस्य 
६. अपर मुख्यसचिव(नवि१ र सदस्य 
मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव - सदस्य 
मा.उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव/सचिव क सदस्य 
. प्रधान सचिव (वने) - सदस्य 
१०. महासंचालक (वॉर रुम-पायाभूत सुविधा प्रकल्प) ्‌ सदस्य सचिव 


२. उपरोक्त सदस्यांशिवाय ज्या विभागांचे प्रकल्प बैठकीमध्ये चर्चेसाठी व निर्णयासाठी घेण्यात येतील 
तसेच ज्या विभागांशी काही विषय निगडीत असतील seam विभागांचे सचिव आणि क्षेत्रीय यंत्रणांचे मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी यांना “वॉर रुम” च्या बैठकांना निमंत्रित करण्यात येईल . 

तसेच सदर झासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ठामधील प्रकल्प या बैठकीकरिता घेण्यात येतील 
व परिशिष्ठामध्ये आवश्‍यकतेनुसार बदल करण्यात येईल. 


३. मा.पंतप्रधान-प्रगती आणि मा.पंतप्रधान ode अंतर्गत समाविष्ट प्रकल्प त्याचप्रमाणे 
मा.मुख्यमंत्री/उपमुख्यमंत्री यांनी वेळोवेळी निर्देश दिलेले प्रकल्प व विषय हे देखील “वॉर रुम” च्या चर्चेमध्ये 
निर्णयार्थ घेण्यात येतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुमंस-१०२२/प्र.क्र.२३५/२१ (आस्था), 


४. “वॉर रुम”चे निर्णय इतिवृत्ताच्या स्वरुपात निर्गमित करण्यात येतील व हे शासनाचे आदेश असतील व 
त्यानुसार शासनाच्या विविध विभागांनी व क्षेत्रीय यंत्रणांनी विहीत कालमर्यादेत कार्यवाही करावयाची आहे . 


4, “वॉर रुम” मधून निर्गमित होणारी इतिवृत्ते इ. च्या अनुषंगाने आवश्‍यकता असल्यास शासन 
निर्णय/आदेडा निर्गमित करण्याची जबाबदारी संबंधित विभागांची राहील. 


६. Weed रुम” चे कामकाज मा.मुख्यमंत्री सचिवालयातील उपलब्ध अधिकारी/कर्मचारी यांचेकडून 
करुन घेण्यात येईल. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.Maharashira.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२०९०७१०४०३४५००७ असा आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by BHAGURE DEVIDAS SANDUuJI 


Date: 2022.09.07 12:08:34 +05'30' 


(दे.सां.भगुरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

) मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) अपर मुख्य सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) अपर मुख्य सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 

) सचिव, उपमुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 

) प्रधान सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) महासंचालक (वॉर रुम पायाभूत सुविधा प्रकल्प), मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

खाजगी सचिव, सर्व मंत्री/राज्यमंत्री कार्यालये, मंत्रालय, मुंबई. 

सह सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/का.१०, १४. 

कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, २१- रोख, २१-अ, मंत्रालय, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

निवड नस्ती (का-२१ आस्था). 


११ 
१२ 
१३ 
१४8 
१५६ 
१६ 
१७ 


wm Dl हिट. wa CSC alee कळल 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुमंस-१०२२/प्र.क्र.२३५/२१ (आस्था), दिनांक :- ०६ सप्टेंबर, २०२२. 


A. Ongoing Projects 


| No. a. 2 Type Department Agency 

1. Mumbai-Ahmedabad High-Speed Rail Infra Transport NHSRCP 
Corridor 

2. Western Dedicated Freight Corridor Infra PWD /Transport DFCCIL 
(Under PRAGATI) 

3. Vadodara-Mumbai Expressway Infra PWD NHAI 

4. Pune-Nashik Semi High-Speed Rail ॥. | Transport MRIDC 
Corridor Project 

5. Aurangabad Parallel Water Supply Water Supply UD Il MJP 
Scheme (Samanter) 

106 | BDD Chawl Redevelopment Project Township Housing MHADA 

7. Land for Carshed & depots at Transport UD MMRDA 
Mogharpada, Thane; Kanjurmarg; 
Raimurdhe (Mira-Bhayander) 

en SGNP tunnel Infra UD MMRDA 


Digitally signed by BHAGURE DEVIDAS SANDU4JI 
Date: 2022.09.07 12:08:46 +05'30' 


(दे.सां.भगुरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्रमांकः मुमंस-१०२२/प्र.क्र.२३५/२१ (आस्था), दिनांक :- ०६ सप्टेंबर, २०२२. 


8. Projects to be taken up 


[ene | No. a. ae Type Department Agency 
1. Multi Modal Corridor (Virar-Alibaug) Infra PWD MSRDCG 
2. Pune Ring Road Infra PWD MSRDC 
3. Jalna [0 Nanded Expressway Infra PWD MSRDC 
Connector 

4. Versova Virar Sea Link Infra PWD MSRDC 

5. Bandra Government Colony Infra PWD PWD 
redevelopment 

a Dharavi Redevelopment Project Housing Housing eS 

7. Vainganga-Nalganga__—iriver __linking Water WR WR 
project 

eo Roha-Dighi railway line Railway Industry MIDC 

Le Mithi/ Dahisar /  Poisar river Sanitation UD MCGM 
rejuvenation 

10. Thane Coastal Road Infra UD MMRDA 


Digitally signed by BHAGURE DEVIDAS SANDU4JI 
Date: 2022.09.07 12:08:57 +05'30' 


(दे.सां.भगुरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्रमांकः मुमंस-१०२२/प्र.क्र.२३५/२१ (आस्था), दिनांक :- ०६ सप्टेंबर, २०२२. 


C. Projects for Timeline Monitering 


ee No. a || Type Department Agency 
1. MMRDA Metro Lines Metro UD MMRDA 
2. MMRCL Metro line 3 Metro UD MMRCL 
3. CIDCO Metro Metro UD CIDCO 
4. Thane Metro Metro UD Maha Metro 
5. Pune Metro Metro UD Maha Metro 
az Nagpur Metro Metro UD Maha Metro 
7. Navi Mumbai International Airport Infra UD CIDCO 
All STPs of MCGM Sanitation UD MCGM 
a Kalu dam Water Resources UD MMRDA 


(दे.सां.भगुरे) 


Digitally signed by BHAGURE DEVIDAS SANDU4JI 
Date: 2022.09.07 12:09:10 +05'30' 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्रमांकः मुमंस-१०२२/प्र.क्र.२३५/२१ (आस्था), दिनांक :- ०६ सप्टेंबर, २०२२. 


D. Projects needing Policy Decisions/ follow-up 


ane No. oe Type Department Agency 
1. NAINA Infra UD CIDCO 
2. Pune International Airport Airport Home Transport MADC 
3. Kondhane Dam Infra UD CIDCO 
4. Balganga Dam Infra UD CIDCO 
5. Ulwe Coastal Road Infra UD CIDCO 
106 | Kharghar Coastal Road Infra UD CIDCO 


Digitally signed by BHAGURE DEVIDAS SANDUuJI 
Date: 2022.09.07 12:09:23 +05'30' 


(दे.सां.भगुरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्रमांकः मुमंस-१०२२/प्र.क्र.२३५/२१ (आस्था), दिनांक :- ०६ सप्टेंबर, २०२२. 


E. Projects of Gol requisite full GoM push and monitoring 


9 r. No. 


oo | Type Department Agency 
1. Surat — Chennai Expressway Infra MORTH NHAI 
2. Aurangabad Pune Expressway Infra MORTH NHAI 
3. Pune-Banglore Expressway Infra MORTH NHAI 


Digitally signed by BHAGURE DEVIDAS SANDU4JI 
Date: 2022.09.07 12:09:37 +05'30' 


(दे.सां.भगुरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


